म.ना.से. (सु.वे) नियम, 2098 मधील 
सुधारणा क्र. २० 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना, क्रमांक: वेपूर- ११२१/प्र.क्र.-३ /सुधारणा क्र.२०/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २ मार्च, २०२२ 


पहा: १) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९,दिनांक: ३० जानेवारी, २०१९ 


शासन अधिसूचना 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र. १ /सेवा-९, दिनांक 
३० जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ 
सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :- 


प्रशासकीय विभाग : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (१) शिक्षण संचाळनालय (उच्च शिक्षण ) अंतर्गत पृष्ठ 
क्र.११४ वर खालीलप्रमाणे पदनामांचा समावेश करण्यात येत आहे:- 


अनु- पदनाम विद्यमान वेतन संरचना । सुधारित वेतन मेंट्रीक्मधील 
क्रमांक वेतन बंड ग्रेड वेतन | वेतन स्तर 

(१) (२) (३) (४) (4) 

2-3 | वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी १५६००-३९१०० | ६६०० S:-23: ६७७००-२०८७०० 
९-अ । सांख्यिकी अधिकारी ९३००-३४८०० । ४४०० $:-१५:४१८००-१३२३०० 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Und के थळावर उपलब्ध असून 
तिचा संकेतांक २०२२०३०२१४३८१८७४०५ हा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vi N AY A K Eh Mo GOvEMNENT OF AAAS तत गण. 


2: 1 1afd448c1db99e6d5447265170ecc87e6e5c74be1217 
bec62ba: \donym=665FDB850C8B6CA644B6C6EE747AADB7FBEF 1429, 
ser 


rialNu EED64FF5F3811D4C3522D8713ED9A9090E2A4F33552EEA23 
64D17D' E926, cn=VINAYAK ARVIND DHOTRE 
Date: 2022.03.02 14:42:40 +05'30' 
. . 


उप सचिव, वित्त विभाग 


प्रत, 


१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मंत्री व राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपूर- ११२१/प्र.क्र.-३ /सुधारणा क्र.२०/सेवा-९ 


qo. 
99:2 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 


विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 


अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल -१ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल -२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर , 
महाळेखापाल-२ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

ळेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, (सर्वी 

निवड नस्ती, वित्त विभाग,( सेवा-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


